अंशदान निवृत्तीवेतन योजना/ राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन 
योजनेंतर्गत योजनेच्या सभासदाचा सेवाकालावधीत 
मृत्यू झाल्यास त्याच्या कुटूंबियांना द्यावयाच्या 
सानुग्रह अनुदान व लाभाबाबत. 

अकृषि विद्यापीठे व संलग्नित अनुदानित अशासकीय 
महाविद्यालये व संस्था इ. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१९७/१९/विशि-१ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- १४ फेब्रुवारी, २०२२ 


वाचा:- शासन निर्णय समक्रमांक दि.१८.०८.२०२१. 


शासन शुदीपत्रक :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट क्र.२ ते ५ मधील पहिल्या परिच्छेदात “शासन 
निर्णय वित्त विभाग क्रमांक अंनियो-२०१७/प्र.क्र.२९/सेवा-४ दि. सप्टेंबर, २०१८ याऐवजी “उच्च व तंत्र 
शिक्षण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक-संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१९७/१९/विशि-१, दि.१८.०८.२०२१” असे 
वाचण्यात यावे. 

सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२२०२१४१२१९१६१४०८ असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DHIRAJ KANTILAL : 
ABHANG 


(धीरज अभंग) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल तथा कुलपती यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई, 
२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३. मा. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ व २ महाराष्ट्र राज्य/मुंबई/नागपूर, 
४. मा. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) १ व २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई/ नागपूर, 
५. मा. कुलगुरू सर्व अकृषि विद्यापीठे, 
संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
संचालक, राज्य अभिलेख देखभाल अभिकरण, मुंबई, 
संचालक, लेखा व कोषागारे, 


eon Ge & 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१९७/१९/विशि-१ 


१०.सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण/तंत्र शिक्षण, 

११.कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, 

१२.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 

१३.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

१४.सर्व सहसचिव/उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
१५.अवर सचिव, वित्त विभाग (सेवा -४/सेवा-९ कोषा-५/व्यय-५) मंत्रालय, मुंबई, 

१६.मा. मंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१७.मा. राज्यमंत्री (उच्च व तंत्र शिक्षण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१८.निवडनस्ती (विशि-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


